सन २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या मध्यवर्ती परिसर राहुरी 
येथील बियाणे उत्पादनाकरीता उपसा जलसिंचन 
योजना राबविणे या रु.१५२२.०० लाखांच्या निधीच्या 
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४२२/प्र.क्र.५४/७-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ एप्रिल, २०२२. 


संदर्भ: 
१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या २३ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त क्र. राकृवि-०३१७/प्र.क्र.१४/राकृवियो कक्ष, दि-०९ जून, २०१७. 

२. संचालक (संशोधन), महात्मा HS कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र क्र. मफुकृवि/बांध/४७३५/ 
२०२२, दि.२८ फेब्रुवारी, २०२२. 

३. संचालक, (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. कुआ/ 

राकृवियो/टी-१/०२२/४४८८, दि.०४ फेब्रुवारी, २०२२. 

४. संचालक, विस्तार शिक्षण व सासावि, कृषि परिषद, पुणे यांचे पत्र क्र.मकृप/वि.शि./५७६/ 

२०२२ दि.२८ फेब्रुवारी, २०२२. 
प्रस्तावना : 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाळील २३ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी 
समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मध्यवर्ती परिसर राहुरी येथील बियाणे उत्पादनाकरीता 
उपसा जलसिंचन योजना राबविणे हा प्रकल्प महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी विद्यापीठात 
सन २०१७-१८ पासून ३ वर्षाच्या कालावधीकरीता राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सदर 
प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रु.१५२२.०० लाख निधी 
उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सदर प्रकल्प अद्याप अपूर्ण असून तो सन २०२२-२३ पर्यंत 
राबविण्यास रु.१५२२ लाख निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 

१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत “मध्यवर्ती परिसर राहुरी येथील बियाणे उत्पादनाकरीता 
उपसा जलसिंचन योजना राबविणे” या प्रकल्पांतर्गत रु.१५२२.०० लाख (रुपये पंधरा कोटी बावीस 
लाख फक्त) निधीचा कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रकल्प राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महात्मा फुले कृषि 
विद्यापीठात राबविण्यात राबविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२२/प्र.क्र.५४/७-ओ 


३. सदर प्रकल्पाकरीता रु.१५२२.०० लाख खर्च अपेक्षित असून प्रकल्प खर्चाचे विवरण सोबत 
जोडण्यात आले आहे. 

४. संचालक (संशोधन), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे सनियंत्रणाखाली प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला तसेच राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी, 
तसेच वेळोवेळी खर्चाचे लेखा परिक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करावीत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०४०४१८१८४८८३०१ असा आहे. 
हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Balasaheb Kisan DN: ON Balasaheb Kisan Raskar, C = IN, S 


0 
R k MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND ADF 
E| 
as ar Date: 2022.04.04 18:21:58 +05'30' 


(बा.कि.रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे, 
) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
) कुलगुरु/कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
) संचालक (सवी, कृषि आयुक्‍तालय,पुणे, 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


SX 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई , 
संचालक (संशोधन), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी , 

विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी 

सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई /नागपूर, 
प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत) , महाराष्ट्र , मुंबई /नागपूर, 
संचालक, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई, 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, Yar मजला, मुंबई , 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, 

after व लेखाधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती. 


nN SG & 


2) 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


AJ 
0 
ee eee a ee ee 


२१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२२/प्र.क्र.५४/७-ओ 


शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४२२/प्र५.क्र.४७/-अ, दि.०४ एप्रिल, २०२२ चे सहपत्र. 


ANNEXURE 

Sr.No. | SUB-ESTIMATE AMOUNT IN Lakhs 
A CIVIL WORK 
1 INTAKE WELL 12.05 
2 INTAKE PIPELINE 23.75 
3 JACL WELL WITH PUMP HOUSE 124.57 
4 FOOT BRIDGE 3.10 
5 RISIDNG MAIN PIPELINE (A-B) HDPE-CH.60M TO 350 M 56.12 
[6 | BALANCING CHAMBER AT POINT-B Ch.350 M 11.78 
fi GRAVITY MAIN PIPELINE (B-C) PSC-CH.350 TO 3850M 379.85 
[8 | MASTER CHAMBER 33.15 
[9 _ | GRAVITY MAIN (C to D)-PSC-CH.4100 to 6450 M 225.35 
10 GRAVITY MAIN (C to D)-PSC-CH.4100 to 8700 M 66.90 

TOTAL -A 936.1 
[B | ELECTRICAL & MECHANICAL WORK 
1 V.T.PUMPSETS-3NOS (215 HP) (3+1) 168.69 
2 SUB STATION TRANSFORMER-800 KVA 19.12 
3 METERING UNIT 5.25 
4 WATER METER -800mm dia 7.00 

TOTAL B 200.06 
C ADD 25% FOR CHANGES OF DSR AND TIME REQUIRED 284.05 

FOR A.A. AND TENDER PROCESS i.e.=(A+B) 

TOTAL C 284.05 
[D _ | OTHER EXPENSES 
1 PROVISION MSEDCLTD 2.00 
2 AGENCY CHARGES @ 3% ON WORK PORTION 42.60 
3 CONTINGENCIES 4% ON WORK PORTION 56.81 

TOTAL D= 101.41 

GRAND TOTAL (A+B+C+D) 1522 

Balasaheb ON oN“ व्य any asa TN 
Kisan Raskar कळ 
(बा.कि.रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


